RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 
Reg. No .MH /MR /South -326 / 2013- 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६, अंक ५ ] 


शनिवार , एप्रिल २६, २०१४/ वैशाख ६, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६ .०० 


असाधारण क्रमांक १२१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक, चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
कामगार भवन , सी - २० , ई-ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, 

____ दिनांक ३ एप्रिल २०१४. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक दुकाने / लो .नि ./निलंबन / २०१४ / कार्या- १३ . - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ [( १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
त्यास यापुढे अधिनियम ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे] च्या कलम ४५ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासनाने क्र . बीएसई. १०९२/ ५९५८ /( ५००० ) / काम-९, दिनांक ३० एप्रिल १९९३ च्या अधिसूचनेद्वारे कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई , 
महाराष्ट्र राज्यातील सोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील ज्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका , २०१४ महाराष्ट्रात १० एप्रिल २०१४ रोजी लोकसभा 
निवडणुका होत असल्याने उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ अंतर्गत तयार केलेली बंद दिवसाची यादी अथवा दिनदर्शिका ज्याप्रमाणे जो अंमलात 
आणत असेल तर त्या संदर्भात आणि उक्त कलम १८ (१)( बी ) खाली काही आदेश निर्गमित केले असतील तर त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीशी 
संबंधित असेल तर महाराष्ट्र राज्यातील सोबतच्या अनुसूचीतील लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रामध्ये खालील नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
उक्त अधिनियमातील कलम १८(१) ची तरतूद मतदानाच्या दिवशी त्या दिवसासाठी निलंबित करण्यात येत आहे : 
अटी : - ( १) गुरुवार , दिनांक १० एप्रिल २०१४ रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीकरिता मतदानाकरिता त्या लोकसभा मतदारसंघातील 

दुकाने व आस्थापना बंद राहतील. 
( २) उपरोक्त दिवशी बंद राहिलेल्या दुकाने व आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून कुठल्याही प्रकारची कपात होता कामा नये. 


भाग एक - ल - १२१ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, एप्रिल २६ , २०१४ / वैशाख ६, शके १९३६ 


अनुसूची 
लोकसभा मतदारसंघांची यादी – मतदानाचा दिनांक १० एप्रिल २०१४ 


अनुक्रमांक 


मतदारसंघाचे नाव 


लोकसभा मतदारसंघ क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


बुलढाणा 
अकोला 


अमरावती 


वर्धा 


रामटेक 


नागपूर 


भंडारा - गोंदिया 


गडचिरोली-चिमूर 


चंद्रपूर 


यवतमाळ - वाशिम 


एच . के . जावळे , 
कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


